महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.४५/प्रशा-३ (१४-अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० मे, २०२४ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील निम्नश्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत 
असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ | निम्नश्रेणी लघुलेखकाचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. श्रीमती 
Ea 2 3 a : दु 
१ | att सुदर्शन पंडीत वाघमारे (8) गृह विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
2 श्री धनंजय विनोद वाणी (इ) मवववि जलसंपदा विभाग 
3 श्री प्रमोद लक्ष्मण Fe (म) महसूल व वन विभाग गृहनिर्माण विभाग 
४ श्री पवनकुमार IRM हत्ते (इ) वित्त विभाग नियोजन विभाग 
५ । श्रीमती । बबिता भिमराव पाटील (मो सार्वजनिक बांधकाम विभाग जलसंपदा विभाग 
६ | श्रीमती | कल्याणी उत्तमराव कांबळे (म) | जलसंपदा विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७ | at मनोज भिमराव STS (इं) जलसंपदा महसूल व वन विभाग 
श्रीमती | सोनाली विलास आंडील (इ) उद्योग, ऊर्जा, कामगार व | अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
खनिकर्म विभाग विभाग 
९ | श्रीमती | सुजाता सुनिल जोशी (इ) अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक | महसूल व वन विभाग 
संरक्षण विभाग 
१० श्री सुमित बन्सी राठोड (इ गृहनिर्माण विभाग गृह विभाग 
११ | श्री रमेश मनोहर चौधरी (इ) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग | उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 
विभाग 
अ. | श्री/ लघुटंकलेखकाचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. श्रीमती 
EF २ ३ PB षु 
१ | श्री गोपाळ परशुराम राजापुरे (म) | महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 
(दिव्यांग) 
२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव 
आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 
४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 


बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक 


कअनि- 


१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.४५/प्रशा-३ (98-31), दिनांक ३० मे, २०२४ 


& 7 


विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी 
आयोजित करावे. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र व का), दि.२५.०८.२०२२ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार, संबंधित लघुळेखकांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे 
बंधनकारक आहे. 

संबंधित विभागांनी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभागास 
(कार्यासन प्रशा-३ (48-31) त्वरीत सादर करावी. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५३०१४०४०८२१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by VINAYAK BABURAO MANE 
V | N AYA K IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 défaéffel 2 
2505८60523, postalCod hi 


400032, st: tr 
rialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899F 46BEB 
FB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
2 


1024.05.30 14:16:50 +05'3( 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित निम्नश्रेणी लघुलेखक/लघुटंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी Aaa रोड, 
मुबई-४००००१. 

प) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्राळयीन विभाग 

६) अधिदानव लेखा अधिकारी,मुंबई 

७ निवड नस्ती (संग्रहार्थ /कार्यासन १४-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


